अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 


जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- 09 जुले, २०२१. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/अहमदनगर/१४१३/२०२०, दि.२२/०६/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून cua करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 

१. । प्र.रा.मा. ८ ते निमगांव डाकू मलठण | इतर जिल्हा मार्ग | (०/००ते ५६/२७०) ५६.२७० । प्रमुख जिल्हा 
तरडगांव निंबोडी सितपुर नागपूर | ३४९ ५६.२७० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-२०५ 
नागलवाडी मिरजगांव गुरवपिंप्री चांदे 
बु. बिटकेवाडी शिंदे ते कोपर्डी प्रजिमा 

५६ला मिळणारा रस्ता. 

a, रा ६७-.मा.कुळधरण ते पिंपळवाडी | ग्रामीण मार्ग १५ | (०/००ते ५/८००) १४.५०० | प्रमुख जिल्हा 
सोनाळवाडी ते राशीन रा ५४-.मा.ळला ५.८०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२०६ 
मिळणारा रस्ता . 

इतर जिल्हा मार्ग | (०/००ते ८/७००) 
१३६ ८.७०० कि.मी. 
एकूण ७०.७७० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७०.७७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४४४३.४४५--७०.७७०) म्हणजेच ४५१४.२१५ कि.मी. इतकी व इतर मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
६४.९७० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३६६५.६९-६४.९७०) म्हणजेच ३६००.७२० कि.मी. 
इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (९९००.६८-५.८००) म्हणजेच ९८९४.८८० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०७०११५५४३७४०१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्रा चे राज्यपाल याच्या आदेझ्ञानुसार T देशा नुस Kd नावाने वा ने ; 
Prashant Vin aya krao ovat oncoraer त क का 
Patil Se. ent 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


